क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक 
सहाय्य या योजनेंतर्गत पात्र संस्थांच्या 
क्रीडा सुविधा प्रकल्पास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत-शुध्दीपत्रक. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.क्रीडासु-३०२२/प्र.क्र.१०२/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दि. ०६ सप्टेंबर, २०२३ 
वाचा- समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.२९ जून,२०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परि.१ येथील प्रपत्र-अ मधील संस्थांच्या यादीमधील अनुक्रमांक ०६ 
येथील “नव महाराष्ट्र शिक्षण मंडळ, शोवगाव संचलित आबासाहेब काकडे कला महाविद्यालय, बोधेगाव ता. 
aramid, जि. अहमदनगर* या ऐवजी तेथे “नव महाराष्ट्र शिक्षण मंडळ, aod, ता.शेवगाव 
जि.अहमदनगर” असे वाचावे 

तसेच या संस्थेच्या नावासमोरील अंदाजपत्रकीय रकमेच्या रकाना क्रमांक ४ मध्ये 
“१४८ लक्ष” या ऐवजी “१५९.९ लक्ष” असे वाचावे, अन्य तरतुदी कायम राहतील. 

2. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०९०६१७३०५००२२१ असा 
आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RANSING 1 नमळ 


2.5.4.20=9651a3c25d5e1f106247059172760f1520f9b00f67¢3e9186e4 
Oed4bd4fb: 


400032, st=Mahare 
=41 EC78BC14804BABDC24C7FD31BA9FBF63804F499D 
4335774E27423E40136397, cn=RANSING ANANDRAO DERE 
3, 


(09.06 17:35:06 +05'30' 


(रणसिंग SR) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 

. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मुंबई 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.विरोधी पक्षनेते (विधानसभा / विधानपरिषद), यांचे खाजगी सचिव,विधानमंडळ,मुंबई 
७. सर्व सन्माननीय विधान परिषद / विधान सभा सदस्य, विधानमंडळ,मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग,यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 

९, प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१०. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
११. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

१३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

१४. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 

१५. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, अहमदनगर (क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत) 
१६. निवडनस्ती. 


०८ “७ A -5 


